महानगर दंडाधिकारी न्यायालय, ९ वे न्यायालय, बांद्रा येथे 
दाखल याचिका क्र. २/एस-१९९९ व महानगर दंडाधिकारी 
न्यायालय, ३२ वे न्यायालय, बांद्रा येथे दाखल याचिका क्र. 
७०८/एस-२००५मध्ये प्रतिबादी पोलीस अधिकारी यांना 
विधो सहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

शासन निर्णय क्रमांक :एसपीपी २०१२/प्र.क्र.७६/पोल-१० 
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५.दिनांक: ७.११.२०१९२. 


संदर्भ - पोलीस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), रा.रा. पो. बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. 
अपोमसं/रारापोबल/संजय/पाण्डेय/३४/२०१२, दि.२४.७.२०१२ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- श्री. संजय पाण्डेय, पोलीस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), राज्य राखीव पोलीस 
बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे मुंबई शहरात पोलीस उप आयुक्त, परीमंडळ -८, मुंबई येथे 
नेमणूकीस असताना त्यांच्याविरूद्ध याचिकाकर्ता श्री. ओमप्रकाश सिंग यांनी महानगर 
दंडाधिकारी न्यायालय, ९ वे न्यायालय, बांद्रा येथे याचिका क्र.२/एस-१९९९ व महानगर 
दंडाधिकारी न्यायालय, ३२ बे न्यायालय, बांद्रा येथे क्र. ७०८/एस-२००५ प्रमाणे याचिका दाखल 
करून त्यामध्ये श्री. संजय पाण्डेय, पोलीस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), राज्य राखीव पोलीस 
बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्रतिवादी केले आहे. 

२. प्रस्तुत प्रकरण श्री. संजय पाण्डेय, पोलीस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), राज्य 
राखीब पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे शासकीय कर्तव्य पार पाडीत असताना उद्भवलेले 
असून मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालय, ९ वे न्यायालय, बांद्रा येथे याचिका क्र. २/एस-१९९९ 
व मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालय, ३२ वे न्यायालय, बांद्रा येथे क्र. ७०८/एस-२००५ या 
याचिकांच्या सुनावणी मध्ये त्यांना शासकीय विधीविषयक कामकाज नियमावली, १९८४ मधील 
नियम १०९ (३) (ब), तसेच मुंबई पोलीस नियमावली १९५९ मधील नियम २९७ नुसार विधी 
सहाय्य मंजूर करण्यास व त्यांची बाजू अँड. श्री. क्लिफर्ड मार्टीस यांनी मांडण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


८:10 backup012G R 76 ] 


cr प्रस्तुत याचिकांमध्ये काम पहाण्यासाठी अंड. श्री. क्लिफर्ड मार्टीस यांना महाराष्ट्र 
विधी अधिकारी नियमावली १९८४ नुसार विधी व न्याय विभागामार्फत सरकारी वकोलांना देय 
असणा-या दराने फी देय राहील. 

शू. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ 
व्यावसायिक सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक 


निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


ष्‌. हा शासन निर्णय विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
६. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात 


आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१२११०७११४००६८३२९ असा आहे. 


\9. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


302: 2 


(वि. वि. दपके) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७५. सरकारी वकील, मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालय, ९ वे न्यायालय, बांद्रा, मुंबई. 

६. सरकारी बकोल, मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालय, ३२ वे न्यायालय, बांद्रा, मुंबई. 

७. श्री. संजय पाण्ड्येय, पोलीस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), राज्य राखीव पोलीस बल, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. अँड. श्री. fetes मार्टीस (मार्फत श्री. संजय पाण्डेय, पोलीस उप महानिरीक्षक 
(मुख्यालय), राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ) 

९. विधी व न्याय विभाग, (कार्यासन-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती (पोल-१०). 


E:10 backup012G R 76 ] 


